औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बीड, 
जि.बीड या संस्थेच्या प्रशासकीय व 
कार्यशाळा इमारत बांधकामाच्या 
रु.८०० लक्ष एवढया रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्र.: मंजूरी-२६११/२०१६/११५/प्र.क्र.१३५/व्यशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- १. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र : १५/बांधकाम /प्र.मान्यता/(बीड)/ 
२०१६/२००, दि.१५.१०.२०१६. 
२. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र : १५/इमारत बांधकाम(बीड)/२०१७ 
/१६, दि.२३.०१.२०१७. 
३. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र : १४/बांधकाम /प्र.मान्यता/(बीड)/ 
२०१७/२१, दि.१४.०८.२०१७. 
४. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र: १४/मालमत्ता/औप्रसं(बीड)/ 
प्रशा.इमा./ २०१९/प्र.क्र.२१/६७, दि.१८.०२.२०१९. 
प्रस्तावना :. 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बीड, जि.बीड या संस्थेची स्थापना सन १९६३ मध्ये झालेली असून 
प्रशासकीय इमारत व कार्यशाळेचे बांधकाम सन १९६७ मध्ये पुर्ण झालेले आहे. सदर संस्थेमध्ये एकूण २१ 
व्यवसाय असून त्यांच्या ५२ तुकड्या आहेत. सदर संस्थेत प्रशिक्षणार्थ्यांची एकूण ७०८ प्रवेशक्षमता आहे. 
सदर संस्थेच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ळोड बेअरींग व चुन्यामध्ये झालेले असल्यामुळे सद्यस्थितीत 
सदर इमारत अत्यंत मोडकळीस आली असून या इमारतीची पाहणी करून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, बीड यांनी इमारत वापरणे योग्य नसल्याचे दि.२३.०५.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये प्रमाणित 
केलेले आहे. 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची सध्या वापरात असलेली जागा १०३५.८२ चौ.मी. असून नव्याने 
बांधावयाच्या जागेचे क्षेत्रफळ तळमजला ५६५.५१ चौ.मी., पहिला मजला ५३५.८७ चौ.मी. दुसरा मजला 
५३५.८७ चौ.मी. असे एकूण क्षेत्रफळ १६३७.२५ चौ.मी एवढे बांधकाम करावयाचे आहे. 
सदर इमारत बांधकामासाठी येणारा खर्च जिल्हा योजनेमार्फत करण्यात येणार असून हा खर्च 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हानियोजन समिती यांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
मर्यादेनुसार रु.५.०० कोटी पेक्षा जास्त असल्याने शासनाची मान्यता आवश्‍यक आहे. त्यानुसार सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने रु.८०० लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. सदर 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजूरी-२६११/२०१६/११५/प्र.क्र.१३५/व्यशि-२ 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त विवेचनानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बीड, जि.बीड या संस्थांच्या प्रशासकीय व 
कार्यशाळा इमारत बांधकामाच्या रु.८०० लक्ष (रुपये आठशे लक्ष फक्त) एवढया रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
नियोजन विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१. अंदाजपत्रक सन २०१८-२०१९ च्या औरंगाबाद विभागाच्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविश्ञारदांकडून मंजूरी घेण्यात यावी. 

३. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

४. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक, दरपत्रके सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून मंजूर करुनच काम सुरु करावे. 

५.प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग,शासन निर्णय क्र. इएनव्ही २०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 

दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


2, यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.ओ-५५, ४२५०-इतर सामाजिक सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१, 
कामगार, २०१,कामगार, (५१) जिल्हा योजना-बीड ,(५१)(०२) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरीता 
जमिन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम) ५३-मोठी बांधकामे (¥2409932) या 
लेखाशार्षाखालील उपलब्ध अनुदानातून करण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन विभागाने त्यांच्या नस्ती क्रमांक: डिएपी-१०१९/ प्र.क्र.१४७/ 
का.१४८१, दि.०४.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद ४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०८१५५०३५४३०३ असा आहे. हा शासन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sangeeta Ajit Shinde 
=IN, 0: 


Sangeeta Ajit Shinde टया 


Ent tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
4e428b7c7c7 3de0f7e09a3 15a2af5075fd47f1 ९083895 

a137b81, cn=Sangeeta Ajit Shi 

Date: 2021.03.08 15:58:39 +05'30" 


(संगीता अ.शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजूरी-२६११/२०१६/११५/प्र.क्र.१३५/व्यशि-२ 


३. मा.उपमुख्यमंत्री,यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद/ विधानसभा,विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 

५. सर्व मा.संसद सदस्य,विधानमंडळ सदस्य,महाराष्ट्र राज्य. 

६. सर्व मा.मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मंत्री,कौडशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव 

८. मा.राज्यमंत्री, (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव 

९. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

१०. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक 

११. संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य. 

१२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन सचिव बीड, जि.बीड (संचालनालयार्फत) 

१३. कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग(का.१४८१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, बीड, जि.बीड 

१५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,औरंगाबाद.(संचालनालयामार्फत) 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

१८. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, बीड. (संचालनालयामार्फत) - 

१९. मुख्य कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 

२०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड, जि.बीड. orl व अंदाजपत्रकासह) 
(संचालनालयामार्फत) 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.बीड. (संचाळनालयामार्फत) 

२२. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,बीड, जि.बीड. 

23. कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवड नस्ती /व्यशि-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


